en A 
राजभवनांत । कैंसे स्वस्थ तुम्ही बसलात । तुमचे दोन्ही पुत्र मृत । 
रणांगणी पडले असती ।।२।। आतां शरण जावें त्वरित । त्या 
विघ्नपदेवा सांप्रत | अन्यथा दैत्यकुळाचा निश्चित । समूळ नाश ओढवेल 
।।३।। ऐसे त्यांचें भयभीत वचन । ऐकून मूर्च्छित झाला उन्मन । त्यास 
दैत्य करिती सावधान । भयसंकुल ते सारे ।।४।। तेव्हां होऊन 
शोकसंतप्त | देवांसी मारण्या इच्छित । शस्त्रे घेऊनिया अगणित | 
रथारूढ तैं झाला ।।५।। उरली सुरली सेना घेऊन । कामासुर गेला 
चाल करून । जेथें होता विकट गजानन । रणभूवरी महावीर ।।६।। 
त्या रुद्रावतार कामासुरा पाहून | भयभीत झाले देव विषण्णमन । ते 
विकटासी बोलती वचन । स्वामी आला कामासुर ।।७।। तो महायश 
स्वयं रणांत । अवतरलासे बळासहित । गणनाथा तूं सांप्रत । जें करायचें 
तें करी ।।८।। तेव्हां विकट क्रोधयुक्त । बोले देवांसी वचन 
उत्साहयुक्त। भयहीन होऊन लढा Whit | माझा अनुग्रह तुम्हांवरी 
11९॥। त्याचें ऐकतां समाश्वासन । शंभु विष्णु मुख्य देव प्रसन्न । 
उत्साहित मनीं होऊन । गर्जना करिती बहुविध तैं ।।१०।। घनगर्जनेसम 
त्यांची गर्जना । घुमली साऱया गगनांत जयभावना । शस्त्रास्त्रे घेऊन 
करण्या सामना । गेले सारे महेशादी ।।११।। त्यांस दैत्य नायक म्हणत। 
अत्यंत क्रोथें तो जळत । देवनिषूदन वचन उन्मत्त । म्हणे ऐकारे देवांनो 
11१२॥। शंभो विष्णू अन्य देवेशांनो सांप्रत | ऐका सारे एकचित्त | 
माझे पुत्र aga साधलेत । वैर तुम्हीं सर्वांनी ।।१३।। मी यापूर्वी 
स्मेहभावें न वधिलें । दयाभावें रक्षिलें । सुरेश्वरा त्याचें मज लाभलें। 
पुत्रशोकरूपें आज फळ ।।१४।। सुरांनो तुम्हीं अपकार | केलात घेऊन 
उपकार | आतां माझा क्रोध अनिवार । वधीन तुम्हां समस्तांसी ।।१५।। 
दवेद्रसत्तमांनो विकटासी । मारीन तैसें मुनींसी । ऐसें बोलून धनुष्यासी। 


मु. पु. खंड. ६ अ. ३४ 


no 
बाण लाविला दैत्येंद्रे ।1१६।। तेव्हां धैर्यभाव धरून । शंकर तयासी 
बोले वचन । महादैत्या पूर्वी आमुचे धन । सारें तूं हरून नेलें ।।१७॥। 
धर्मनाश करून पीडित | केलेंस त्रैलोक्य दुःखित । त्याचें फळ निश्चित। 
मिळालें तुजला जाण हें ।।१८।। विकटकृपेनें तुज वधीन । खलोत्तमा 
हें निश्चित जाण । ऐकून तें शिवाचें वचन । संतप्त झाला कामासुर 
।।१९।। गदा घेऊन करांत | शंकरासी तो ताडित । त्या गदाघातें पाडित। 
झंकरासी रणांगणीं 1120 11 शंकरास विव्हल मूर्च्छित | पाहतां केशव 
चक्र सोडित । कामासुरावरी चालून जात । परी तें निष्फळ जाहलें 
।।२१।। तेव्हां क्रोधें ज्वलंत । धनुष्य आपुलें सरसावित | कामासुर 
महाबाण वर्षत । घन जैसे पर्जन्य 1122 ।। त्या बाणांनी देवमुख्य रणांत। 
छिन्नांग पडले मूर्च्छित । बलहीन ते समस्त | बळिमुख्य दानवा जोर 
चढला ।।२३॥।। ते दुर्मद दानव वधिती । महायोद्धे देवांसी छळिती । 
विष्णूची बाणगती । तेव्हां पडली कामासुरदेहीं ।।२४।। तोही बाण उग्र 
सोडित | गरुडध्वजासी करी मूर्च्छित । त्यासमयीं सावध होत । शंकर 
पुनरपि त्वेषाने ।।२५।। कामासुर त्यास ताडित | Gena आघात 
करित । परी जराही न हालत । संहारक शिव तेव्हां ।।२६।। त्या 
अंतरीं विष्णू होत जागृत । तोही पळे रणांत । भानू रावणासी ताडीत। 
शराघातें त्या वेळीं ।।२७।। दुर्मदासही तो विद्ध करित । ते दोन्ही असुर 
मूर्च्छित । महिष कुंभकर्ण रावण होत | विष्णु चक्राघाते बेशुद्ध ।।२८।। 
बळि दानवही मूर्च्छित । जेव्हां पडला रणांत । तेव्हां गोविद वधित । 
असंख्य दानवां MAR ।।२९।। हाहाःकार करून | असुर धावती 
भयभीत मन । दशदिशांत तें अघटित पाहून । कामासुरा आश्चर्य वाटे 
।।३०।। अत्यंत क्रोधयुक्त होऊन । आपटी महेशातें स्वकरीं घरून | 
विष्णूसही देत फेकून । महापर्वताच्या शिखरावरी ।।३१।। सूर्यास 


पान ५८७ 


E EN 
धरणींत दडपिलें । तेव्हां देव भयातुर झाले । हाहा :कार ध्वनीनें दाटलें। 
सर्व रणांगण त्या समयीं ।।३२।। ते छिन्नभिन्न अंगें धावत । 
कामासुरबाणें हत । देत्येंद्राचें बळ पाहून हर्षित । विकट तेव्हां स्वयें 
जाई ।।३३।। मूषकावरी तो बैसला । संग्राम करण्या उद्युक्त झाला। 
त्यास पाहून कामासुर वदला । महाप्रतापी उन्मत्त ।।३४।। क्रोधे आरक्त 
त्याचे नयन । म्हणे मयूरेशा तूं अज्ञान । माझ्यासवें लढण्या येऊन | 
मरण आपुलें निश्चित केलें ।।३५।। तूं उंदरावरी बैसलास । मूषकासम 
बळयुक्त खास | माझ्या महावीर पुत्रांस । वधिलेंस तूं कपटानें ।।३६।। 
आतां मीं पुत्रशोकें संतप्त | वधीन तुज मूषकासहित । देवांनी तुज प्राथिलें 
विनत | काय माझें अहित करिसी ।।३७।। माझ्या केवळ भ्रूभंगानें 
कंपित । सारें चराचर क्षणांत । उत्पत्ति सिथतिसंहारयुक्त । जे जे असती 
त्रिभुवनीं ।1३८।। त्यांपासून मज भय नसत । तूं तर देहधारी प्रत्यक्षांत 
गणाध्यक्षा मूर्खासम सांप्रत | अविचारें लढण्या येसी ।।३९।। अज्ञानें 
जरी तूं युक्त | तरी आज मरशील निश्चित । कामासुराचें वचन ऐकत। 
तेव्हां गणपति EF लागला ।।४०॥। त्या गर्वयुक्त कामासुराप्रत । म्हणे 
मूर्ख तूंच जगांत । मी विकट असे अद्भुत । जन्ममृत्यूविहीन ।।४१।। 

महाबळा माझा वध । कैसा करशील तूं निर्बुद्ध । सृष्टिस्थितिसंहारकर्ता 
निर्वेध । दैत्यपुंगवा मीच असे ।।४२।। जरी तुज जीविताची आशा । 
तरी शरण ये दैत्येशा । अन्यथा पापकर्म्या हताशा । वधीन तुज नि:संशय 
183 11 गर्व सोड महामूर्खा मी वर्तत । ब्रह्म परम आद्यन्तवजित | 
शुक्रें तुज कथिलें समस्त | रहस्य परी न dada ।।४४।। तूं मूर्खभावें 
अव्हेरिला । शुक्रगुरूचा उपदेश भला । अद्यापि जाणून मजला । शरण 
येई महा असुरा ।।४५।। विकटाचें ऐकून वचन । कामासुर क्रोधें 
संतप्तमन | धावला गदा घेऊन । दारुण आघात करितसे ।।४६।। ती 


मु. पु. खंड. ६ अ. ३४-३५ 


